महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ - १) समक्रमांकाचे आदेश दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


-शासन आदेठा- 

मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांना सन २०१९-२०२० च्या तदर्थ निवडसूचीतून सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती संदर्भाधिन आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील अ.क्र. १२ 
वरील श्री. सं.शि.माने, लिपिक-टंकलेखक यांनी त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती नाकारलेली आहे. 
२. श्री. माने यांनी त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती नाकारलेली असल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक १२-०९-२०१६ अनुसार त्यांचे नाव सन २०१९-२०२० 
च्या तदर्थ निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे श्री. माने यांच्या नावाचा पुढील दोन वर्षी 
म्हणजेच सन २०२०-२०२१ व सन २०२१-२०२२ मध्ये होणार्‍या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या म्हणजेच सन २०२२-२०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडसूचीत सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील 
पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक १२-०९- 
२०१६ मधील क्रमांक ८ अनुसार श्री. सं.शि.माने, लिपिक-टंकलेखक यांनी पदोन्नती नाकारळेली असल्यामुळे 
आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या आदेशांनुसार संबंधित मंत्रालयीन विभागाव्दारे कार्यवाही करण्यात यावी. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१०२९१७२२४७७००७ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
VRI HALI VIN D 0 iment Of Maharashtra, ou=Genera | 
Admini ‘tment, postalCode=400032, st=M: 
25.4. ८5० 5881. 
5798 160209, 
INumber=6b870a94454e2b 1 3ee0959¢3370d5d53d60a17d4b6d 
3ed6077e40a0f53e7a053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARDE 


2020.10.29 17:25:35 +05'30' 


(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 
सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४, १४-ब. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


143ea0d1a5438c42d27c0b1580febas 


